राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यास 
मूळ पदावर मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७१५/प्र.क्र.६७/पोल-१(अ), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ६ जून, २०१५. 
वाचा :- (9) पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या दिनांक ७ मार्च, २०१५ रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 
(२) शासन आदेशा, गृह विभाग क्र.रापोसे-१७१५/प्र.क्र.६७/पोल-१(अ), दि.७ मे, २०१५. 
शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार, श्री. विवेक गोपाळराव पाटील, 
उपविभागीय पोळीस अधिकारी, शिर्डी उपविभाग, जि. अहमदनगर (सध्या सहायक पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर 
येथे संलग्न) यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने “उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शिर्डी उपविभाग, जि. 
अहमदनगर” या पदावर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. वर नमूद अधिकाऱ्याबाबत, तसेच त्यांच्या सदर पदावरील मुदतवाढीबाबत, मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा.न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस 
महानिरीक्षक यांनी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६०६१५४५२३०५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Charushila 


टीवी वि पप Chae Charatan 
Chandrakant १ 0000000 Oo 
Tambekar Date: 2015.06 06 19:50:54 +05'30 
(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत - 
१) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) पोलीस आयुक्त, नाशिक. 
प) पोलीस अधीक्षक, नाशिक. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
७ संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
८) निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


